राज्यातील अल्पसंख्याक शौक्षणिक संस्थांना धार्मिक 
/ भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा प्रदान करताना 
आकारण्यात येणारे ना-परतावा संस्करण शुल्क 
जमा होण्यासाठी जमेचे लेखाशीर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अशैौसं-२०१५/प्र.क्र.१९९/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६/१२/२०१९ 


Pat १. वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३००/२०१९/व्यय-१, दि.२६.११.२०१९ 

२. महालेखाकार कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.संःख.वि/चा-१/अल्पसंख्याक विकास 

विभाग/यूओआर-८६/२०१९-२०/६६१, दि.२७.०९.२०१९ 

प्रस्तावना:- 

राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्यासाठी “आपले सरकार” या 
पोर्टलवर अर्ज सादर करताना ऑनलाईन भरलेल्या शुल्काची रक्‍कम जमेच्या लेखाशीर्षाखाली जमा होणे 
आव्यक असल्याने त्यासाठी नवीन जमेचे GBA उघडणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 
शासन निर्णय:- 

राज्यातील अल्पसंख्याक शौक्षणिक संस्थांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्यासाठी “आपले सरकार” या 
पोर्टलवर अर्ज सादर करताना ऑनलाईन भरलेल्या शुल्काची रक्‍कम जमा होण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन 
जमेचे लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देत आहे:- 


मराठी English 


मुख्यलेखाश्ीर्ष | ०२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0234- Social Security and Welfare 


oy ०१ -पुनर्वसन ०१- Rehabilitation 

मुख्यलेखाशीर्ष 

गौन शीर्ष २००- इतर पुनर्वसन योजना २००- Other — Rehabilitation 
Schemes 

गटशीर्ष (०-. ft 


उपगटशीर्ष (००)(०१)- अल्पसंख्याक शौक्षणिक | (००) (०१- Minority Status to 
संस्थांना धार्मिक/ भाषिक | Religious / Linguistic Minority 
अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा, ना- | Educational Institute, Non- 
परतावा संस्करण शुल्क, Refundable Processing Fee, 

(0234 ०२५४) (0234 0248) 


२. हा शासन निर्णय महालेखाकार यांचे कार्यालय-१,महाराष्ट्र, मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.संःख.वि/चा-१/अल्पसंख्याक विकास विभाग/यूओआर-८६/२०१९-२०/६६१, दि.२७.०९.२०१९ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३००/२०१९/व्यय-१, दि.२६.११.२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अशैसं-२०१५/प्र.क्र.१९९/का-५ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेताक २०१९१२०६१५३००७२९१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Suhas Madhukar Kshirsagar 
Date: 2019.12.06 16:07:24 +05'30' 


(सु. म. क्षीरसागर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. अवर सचिव (व्यय-१/ अर्थ.७/ अर्थ.१४/ कोषा. प्रशा.५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अवर सचिव (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती (का-५). 


CC Av AD _-O 


पृष्ठ २ पैकी 2 


